राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पासंदर्भात 
विविध कामासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०१७. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 

दि.२२.५.२००९. 

२) शासन पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१५/प्र. क्र.९०/भाग१/पोल-३, दि.३.१०.२०१५. 

३) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: टीटीएनएस-३६१५/ प्र.क्र.९०/पोल-३, 
दि. २.११.२०१५. 

४) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाळील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि. 819.2098 रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह )यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१२.७.२०१६ व दि. २८.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या दि. १७.१.२०१७ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटीएनएस ३६१५/ प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
दि.८.२.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पातर्गत राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software ) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे दि.१५.९.२०१५ 
रोजी सन्माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे 
कार्यान्वयन कार्यक्षमपणे होण्यासाठी तसेच पोलीस प्रशासनाला तांत्रिक अडचणी सोडविण्यास मदत 
करण्यासाठी मे.विप्रो प्रा.लि. कंपनीच्या ५२७ हॅन्ड-होल्डर्सना दि.१ मार्च,२०१५ ते दि.२८ फेब्रुवारी,२०१६ 
पर्यंत प्रति हॅन्ड-होल्डर प्रतिमहा रु.१०,४५७/-प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यासाठी सेवाकर 
मिळून येणाऱ्या खर्चासाठी रु.७,२९,४१,८८३/-एवढा निधी तसेच सीसीटीएनएस प्रकल्प अंतर्गत स्टेट 
डाटा सेंटर (बीएसएनएळ,आयडीसी, मुंबई) व डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर (एनआयसी,नवी दिल्ली) या 
ठिकाणी Multiprotocol Label Switching (MPLS) नेटवर्क कनेक्टीव्हीटीचे ३४ Mbps ते १ Gbps 
कनेक्‍्टीव्हीटी मध्ये AGS करणेबाबत सन २०१५-२०१६ या वर्षासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी 
रु.१,५६,४३,९८३/- एवढा निधी व दि.३१.१२.२०१२ ते दि.१५.९.२०१५ या कालावधीमधील डाटा 
डिजीटाईजेशन करण्यासाठी रु.१,५१,७४,९५४/-एवढा निधी असा एकुण रु.१०,३७,६०,८२०/- (अक्षरी 
दहा कोटी सदोतीस लाख साठ हजार saat वीस फक्त) एवढ्या निधीच्या खर्चास दि.२२.५.२००९ च्या 
शासन निर्णयान्वये गठीत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य अँपेक्स समितीने चक्रीय 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोळ-३, 


पध्द्तीने मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे इतिवृत्त दि.३.१०.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहे. त्यानुसार गृह विभाग,शासन निर्णय दि.२.११.२०१५ अन्वये सदर खर्चाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. 

सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे कार्यान्वयन पोलीस प्रशासनाला करावयाचे असल्याने त्यांना प्रशिक्षण 
देणे व दररोज येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबत मार्गदर्शन मिळण्यासाठी मे.विप्रो कंपनीच्या हॅन्ड- 
होल्डर्सना पुन्हा मुदतवाढ देणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार मार्च-२०१६ या पुर्ण महीन्यासाठी एकुण ५२७ 
hand-holders व दि.१ एप्रिल २०१६ ते दि.३० सप्टेंबर २०१६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी एकुण 
२६५ hand-holders UAT प्रति हॅन्ड-होल्डर प्रतिमहा रु.१६,८४५ याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यासंदर्भात 
(सेवाकरासह) येणा-या रु.४,०९,२०,९६९/- (अक्षरी रुपये चार कोटी नऊ लक्ष वीस हजार नवशो 
एकोणसत्तर फक्त) एवढ्या निधीच्या खर्चास राज्य अँपेक्स समितीच्या (SAC) दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गृह विभाग, शासन निर्णय दि.८.२.२०१७ अन्वये सदर 
खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त सर्व बाबींसाठी येणा-या 
खर्चासाठी रु.१४,४६,८१,७८९/- (अक्षरी चौदा कोटी शोहचाळीस लाख एक्क्याऐंशी हजार सातठी 
एकोणनव्वद फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

सीसीटीएनएस प्रकल्पासंदर्भात विविध कामासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
राज्य अँपेक्स समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२.११.२०१५ व 
दि.८.२.२०१७ अन्वये दिलेल्या प्रशासकीय ARIA wiles तक्त्यातील नमुद कामासाठी/ 
बाबींसाठी एकूण रु.१४,४६,८१,७८९/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी होहचाळीस लाख एक्क्‍्याऐंशी हजार 
सातशे एकोणनव्वद फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्ताव/कामे वितरीत करावयाचा 
निधी (रक्‍कम रुपये) 


हिं मे.विप्रो कंपनीचे दि.१ मार्च,२०१५ ते दि. २८ फेब्रुवारी २०१६ या 
कालावधीसाठी ५२७- हॅन्ड-होल्डर्स रु.७,२९,४१,८८३/- 
(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१०,४५७/- ,सेवाकरासह) 
२ मार्च-२०१६ पुर्ण महीना (५२७-हॅन्ड-होल्डरसो व माहे 
एप्रील,२०१६ ते सप्टेंबर,२०१६ (सहा महीने-२६५ हॅन्ड-होल्डर्स | रु.४,०९,२०,९६९/- 
(प्रतिमहा प्रति हॅन्ड-होल्डर रु.१६,८४५/- प्रमाणे) 
३ सीसीटीएनएस प्रकल्प अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर (बीएसएनएल 
आयडीसी मुंबई) व डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर (एनआयसी,नवी 
दिल्ली) या ठिकाणी Multiorotocol Label Switching (MPLS) | रु.१,५६,४३,९८३/- 
नेटवर्क कनक्टीव्हीटीचे ३४ Mbps ते १ Gbps कनेक्टीव्हीटी 
मध्ये अपग्रेडेशान करणे (सन २०१५-२०१६ या एक वर्षासाठी) 
४ दि.३१.१२.२०१२ ते दि.१५.९.२०१५ या काळावधीमधील डाटा 
डिजीटाईजेशन करणे. रु.१,५१,७४,९५४/- 
एकूण रु.१४,४६,८१,७८९/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोलळ-३, 


२. 


उपरोक्त तक्त्यात नमुद अनु.क्र. १ ते ४ मधील कामाबाबत/बाबींकरिता येणाऱ्या खर्चासाठीचा 


निधी “मागणी क्र.१, २०५५- पोळीस (००) ११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान 
विकास प्रकल्प (०१) (०१ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२) योजनांतर्गत, ५०- इतर खर्च,” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, 


दि.२०.४.२०१६ अन्वये प्रगासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांना नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदर 
निधी कोषागारातून आहरित करुन या निधीचा धनादेश सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 


पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्या नावाने काढावा व तो सह व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करावा. 


& : 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 


यांनी सदर निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कामासाठी खर्च करावा व 


खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची उपयोगिता प्रामाणपत्रे वेळोवेळी शासनास सादर करावी. 


&. 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२२२१५५९४२८९२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
kK | A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a | a S e ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89F 


bd 474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 
a | W a cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.02.22 16:01:29 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 


४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
९. 


अपर पोलीस महासंचालक (नि व a) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
११.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोळ-३, 


१२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर निवासी लेखा 
परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.प्रकल्प संचालक, मे.विप्रो प्रा.लि.,मुंबई 

१५. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६.अवर सचिव, अर्थ-१ ,गृह विभाग. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


